RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३३ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर ८-१४ , २०१६ / अग्रहायण १७-२३, शके १९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०१२ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१२ / प्र.क्र . १३८ / म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , The Brihan 
Mumbai Electric Supply & Transport Undertaking यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ७,००,००० (रुपये सात लाख मात्र ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 
१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ मार्च २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधी करीताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 

यामध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना 

मु . माडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४ , २०१६ / अग्रहायण १७-२३, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१२ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१२ / ६५०/ प्र.क्र . १६० / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा आदेश देत आहे की , Rashtriya 
Chemicals and Fertilisers Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये २१,५४४ (रुपये एकवीस हजार पाचशे चव्वेचाळीस मात्र ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधी करीताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


d . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४ , २०१६ / अग्रहायण १७-२३, शके १९ ३८ 


३ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१२ / ७१३ /प्र.क्र . १४३/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा आदेश देत आहे की , LIC of 
India यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ४०,००० ( रुपये 
चाळीस हजार मात्र ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ५ एप्रिल २०१२ ते ५ एप्रिल २०१३ या कालावधी करीताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


२ . 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना 

मु . 

माडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४ , २०१६ / अग्रहायण १७-२३, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 


- 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २०१२ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 

क्रमांक एमुशु. २०१२/ ७१२/ प्र.क्र .१४२/ म-१.- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ च्या कलम ९(१) ( ब) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री 
झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन Magma Fincorp Ltd. या संस्थेच्या क्रमांक १ ते १२०० पर्यंतच्या एकूण १२०० ऋणपत्रांचे एकूण मूल्य 
रु. १२,००,००,००० एवढे आहे. वितरित व्हावयाच्या क्रमांक १ ते १२०० पर्यंतच्या एकूण १२०० ऋणपत्रांचे प्रत्येकी रु. १,००,००० मूल्य असून 
त्याकरिता भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ चा अनुच्छेद २७ ( अ) प्रमाणे रु. ३,००,००० (रुपये तीन लाख फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. यामध्ये स्थावर मालमत्तेचा अंतर्भाव नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


